राष्ट्रीय छात्र सेना शिबीर / प्रशिक्षणांच्या 
प्रशिक्षित अंडाकालीन अधिकारी यांचे 
मानधन व आऊटफिट भत्ता अदा 
करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :- पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४. 
वाचा :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राछासे-२७१६/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे-३, 
दि. ०३.०१.२०१८ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/पुरवणी मागणी/२०२३-२४/का-५/३८२७, 
दि. २७.१०.२०२३, दि. २४.०१.२०२४, दि. २६.०३.२०२४ व दि. २७.०३.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा-१९४८" अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्र 
सेना कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रशिक्षण शिबिरांमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. 
त्यानुसार राष्ट्रीय छात्र सेना शिबीर / प्रशिक्षणांकरीता उपस्थित असलेल्या शाळा / महाविद्यालयातील 
प्रशिक्षित अंडाकालीन अधिकाऱ्यांचे मानधन व आऊटफिट भत्ता अदा करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा-१९४८" अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्र 
सेना कार्यालयांकडून राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रशिक्षण शिबिरांमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. 
त्यानुसार राष्ट्रीय छात्र सेना शिबीर / प्रशिक्षणांकरीता उपस्थित असलेल्या शाळा / महाविद्यालयातील 
प्रशिक्षित अंडाकाळीन अधिकाऱ्यांना सोबत परिशिष्ट- अ च्या रकाना क्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
मानधन व आऊटफिट भत्ता अदा करण्याकरीता रू.२,३६,५३,५४५/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी छत्तीस लक्ष 
त्रेपन्न हजार पाचडो पंचेचाळीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे-३, 


2, सदरचा खर्च मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 902, (09) विद्यार्थ्यांसाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (09)(09) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) २८ (व्यावसायिक विठोष सेवा प्रदाने) (२२०४ ००१६) 
या लेखाशीर्षामध्ये सन २०२३-२४ करीता असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून 
आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेडाक अधिकारी, गट मुख्यालय, 
राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक १९७/२०२४/व्यय-५, दि.१३/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२८१८१३०३३२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
S H A | | A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca3 
701d55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=01B315F80D517C9B1A6601 1D10F7F68624DB904 
4C98A741CFDOA1AEF85A9F714, cn=SHAILA BABAN YADAV 


(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 
६. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य (संचाळनाळलयामार्फत ) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
९. संबंधीत समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य 
१०. अवर सचिव (व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग- मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र :- पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे-३, दिनांक २८.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ, 


अ.क्र. युनिटचे नाव प्रशिक्षित प्रशिक्षण मानधन रक्‍कम | आऊटफिट भत्ता | एकूण खर्च एकूण अदा 
अंशकालीन कालावधी रुपये (राज्य | (राज्य शासनाचा करण्यात आलेली । रक्कम (७-८) 
अधिकारी संख्या शासनाचा ५०% | १००% हिस्सा) रक्‍कम 
हिस्सा) 


a कनी स्की कलत र 


i nll = a 


fo ™ —_ . : क _ 
२०२३-२०२४ १६४४०० २१६०० १८६००० 
ना न्क श्या 
२०२३-२०२४ १६२०६७ २२५०० १८४५६७ 
_ a 


a [२ a 
pease pee poe pe] |" 
_ 


= mins 


oh 


मिया का | "ल 
ii eo वी शि 


१७ १ महा. मुलींचे पथक, एनसीसी, १ २०२२-२०२३ १८४८०० २७००० २११८०० २७९४०० १७२४०० 
Cee ee TT 


मुंबई 


२०२२३-२०२४ ६०६०० ९००० ६९६०० 
२ महा. नाविक दल, एनसीसी, २०२२-२०२३ १८२४०० १९०००० १८६६५० 
ae २०२३-२०२४ 1९७२५० 


२०२३-२०२४ २८८००० ४१४०० ३२९४०० 


कोल्हापूर 
याळ ee 


२७ 


A) 
io 


AN AN AN AJ 
9८ AN me) we) 


32 


३६ 


१९ महा. बटा. एनसीसी, कराड 


२२ महा. बटा. एनसीसी, सातारा 


५६ महा. बटा. एनसीसी, कोल्हापूर 


सैनिक स्कूल, सातारा 


५८ महा. बटा. एनसीसी, सिंधुदुर्ग 


७ महा. मुलींचे पथक, एनसीसी 
औरंगाबाद 


५० महा. बटा. एनसीसी, औरंगाबाद 


५१ महा. बटा. एनसीसी, औरंगाबाद 


५२ महा. बटा. एनसीसी, नांदेड 
५३ महा. बटा. एनसीसी, लातूर 


३७ 


२८ 


२०२२-२०२३ ४४१००० ६६६०० ५०७६०० 


२०२३-२०२४ २४००० ३६०० २७६०० 
२०२३-२०२४ ३६८४०० ५७६०० ४२६००० 


a ९९४५०० 


गा 


५५२०० 


1] 
शि 


८४४४०० 


वि 


३७ | 99 Hel. बटा. एनसीसी, २६ २०२२-२०२३ ३३१८०० ४६८०० ३७८६०० विल्या ८१३००० 


Ses 2 ११७९-1८ 36002 pee 
तदा बहा तोती, ce oe 
Hee BPRS NORE 0405 
३९ [8c महा. बटा. एनसीसी, धुळे ३८ ROR ROR? cos eats ee 


AV 
io 


9८ AN -0 (४) 


२०२३-२०२४ ३२३०१६ ४६०५० ३६९०६६ 


अमरावती 


co 


२०२३-२०२४ ११७००० १८००० १३५००० 
४२ ।४ महा. मुलींचे पथक, एनसीसी ९ २०२२-२०२३ १२५४०० १२५४०० १००२०० 
अमरावती 
२०२२३-२०२४ ८७६०० १२६०० १००२०० 


oc 


२०२३-२०२४ ३०१८०० ४२३२०० ३४५००० 


१ का ay ee i ee 


x 
— 


a ike 
ike 
ae 2 2:25: 
1 ES, 
न टर 


२२०८०० २६२७०० 


४७ महा. बटा. एनसीसी, यवतमाळ 


२ महा. हवाई पथक, एनसीसी, 
नागपूर 


२ महा. STS स्कॉर्डन, एनसीसी, 
नागपूर 


२ महा. आर्टिलरी बंटरी, एनसीसी, 
नागपूर 


२ महा. सिग्नल HI. एनसीसी, 


नागपूर 


। ne 


3 महा. मुलींचे पथक, एनसीसी, 
नागपूर 


३ महा. इंजि. कॉय. एनसीसी, 
नागपूर 


४ महा. नाविक दल, एनसीसी, 
नागपूर 


२५ 
१९ 
नेट 
१ 

१७ 
दु 
दु 
७9 
७9 
° 
दु 
२ 
२ 
२३ 
२३ 
दु 
दु 
द 
की 
१८ ५४०६०० 


४ महा. बटा. एनसीसी, नागपूर 


१ महा. आर. अंड व्ही. एनसीसी, 
नागपूर 


५ 
शिंक 
याम 
णि विकरा 

एकूण सन २०२२-२३ १०९९ | ____|_१३१६०८७९ |__१८८५९९८ | १५०४६८७७ | 

एकूण सन २०२३-२४ LIE | ७० कर 0. 
एकूण 

SHAILA BABAN __ owcx=suarta BABAN YADAV, C = IN. S 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
YA DAV AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.03.28 18:26:29 +05'30' 


(शोला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


